RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४ , अंक ३२ ] 


मंगळवार, मार्च १३, २०१८ / फाल्गुन २२, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ७, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ६३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ मार्च २०१८ . 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 


१ . 


क्रमांक आरटीएस . २०१७ /प्र. क्र . ४ ९ /१८ (र.व का .).– भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत करण्यात आलेले आणि महाराष्ट्र राज्यात अंमलात असलेले सर्वविद्यमान नियम, आदेश 
किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग यांच्या कार्यालयातील उप सचिव, गट - अ 
व कक्ष अधिकारी, गट -ब ( राजपत्रित) ह्या पदांच्या सेवाप्रवेशाचे विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत : 

( १) संक्षिप्त नाव.- या नियमांना, महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या कार्यालयातील उप सचिव, गट - अ व कक्ष अधिकारी , 
गट- ब राजपत्रित , ( सेवाप्रवेश ) नियम , २०१८ असे संबोधण्यात यावे. 
( २ ) सदर सेवाप्रवेश नियम आजपासून अंमलात आले असल्याचे मानण्यात येईल. 

या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 
( क ) आयोग " 

याचा अर्थ, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा ३१ ) याच्या कलम १३ च्या 
पोट -कलम ( १ ) अन्वये घटित केलेला राज्य सेवा हक्क आयोग , असा आहे 

( ख ) “ विभाग " याचा अर्थ, भारताचे संविधान याच्या अनुच्छेद-१६६ अन्वये केलेल्या महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीला जोडलेल्या 
पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेला विभाग , असा आहे ; 

( ग) “ शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन , असा आहे. 
३ . आयोगाच्या कार्यालयातील उप सचिव पदावरील नियुक्ती ही, मंत्रालयातील कोणत्याही विभागातील उप सचिवाचे पद धारण 
करणाऱ्या किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयातील उप सचिव पदाचे समतुल्य पद धारण करणाऱ्या एखाद्या योग्य व्यक्तीच्या प्रतिनियुक्तीद्वारे 
करण्यात येईल . 


• 


४ . 


आयोगाच्या कार्यालयातील कक्ष अधिकारी पदावरील नियुक्ती ही , मंत्रालयातील कोणत्याही विभागातील कक्ष अधिकाऱ्याचे पद 
धारण करणाऱ्या किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयातील कक्ष अधिकारी पदाचे समतुल्य पद धारण करणाऱ्या एखाद्या योग्य व्यक्तीच्या 
प्रतिनियुक्तीद्वारे करण्यात येईल . 

( १ ) 


भाग चार - अ - ६३-१ 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च १३, २०१८ / फाल्गुन २२, शके १९ ३ ९ 
नियम ३ किंवा ४ यांमध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने , त्याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमांनुसार हिंदी व 
मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण करण्यापासून तिला सूट मिळालेली नसेल तर, त्या व्यक्तीस उक्त 
परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल. 

नियम ३ किंवा ४ यांमध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेली प्रत्येक व्यक्ती , माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांनी 
वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करील. 

राज्य सेवांसाठी प्रतिनियुक्तीबाबतचेविद्यमान नियम किंवा राज्य शासनाने याबाबतीत वेळोवेळी विहित केलेले धोरण, आयोगाच्या 
कार्यालयातील नियम ३ व ४ यांमध्ये नमूद केलेल्या पदांवर प्रतिनियुक्तीद्वारे करण्यात येणाऱ्या नियुक्त्यांना लागू असेल. 


६ . 


७ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ध . मा . कानेड , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, मार्च १३, २०१८ / फाल्गुन २२, शके १ ९ ३ ९ 


३ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 13th March 2018 . 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. RTS2017/ C.R.49 / 18 (O and M ) : - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution of India , and in suppression of all existing rules, orders or instruments made 
in this behalf, and in force in the State of Maharashtra , the Governor of Maharashtra is hereby 
pleased to make the following Rules regulating recruitment to the posts of Deputy Secretary, 
Group - A and Section Officer, Group- B (Gazetted ) in office of theMaharashtra State Right to Service 
Commission , namely : 

1. ( 1) Short title.— These rules may be called the Deputy Secretary ,Group - A and Section Officer, 
Group -B (Gazetted ) in the office of theMaharashtra State Right to Service Commission , (Recruitment) 
Rules , 2018 

( 2 ) They shall be deemed to have come into force from today . 
2 . In these rules, unless the context requires otherwise , 

(a ) “ the Commission ”means the Maharashtra State Right to Service Commission constituted 
under sub -section ( 1 ) of section 13 of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 (XXXI 
of 2015 ); 

( b ) “ the Department ” means the Department specified in the First Schedule appended to 
theMaharashtra Government Rules of Business made under article 166 of the Constitution of 
India ; 

(c ) “ the Government ” means the Government ofMaharashtra ; 
3. Appointment to the post of Deputy Secretary in office of the Commission by deputation of a 
suitable person holding the post of Deputy Secretary in any department in Mantralaya or post 
equivalent to the post of Deputy Secretary in any office under the State Government ; 

4 . Appointment to the post of Section Officer in office of Commission by deputation of a suitable 
person holding the post of Section Officer in any department in Mantralaya or post equivalent to the 
post of Section Officer in any office under the State Government ; 

5. A person appointed tothe post mentioned in rule 3 or 4 shall be required to pass the 
examinations in Hindi and Marathi languages according to the rules made in this behalf, unless he 
has already passed or has been exempted from passing those examinations ; 

A person appointed to the postmentioned in rule 3 or 4 shall possess a certificate in computer 
operations prescribed by the Directorate of Information Technology , Government of Maharashtra 
from time to time ; 

7. Existing rules regarding deputation or policy prescribed in this regard by the State 
Government, from time to time, for the State Services shall be applicable to the appointments by 
deputation to the posts mentioned in rules 3 and 4 in office of the Commission ; 


6 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D. M.KANED , 
Deputy Secretary to Government 


HTT OR - 37- & 3-937 


~ 


१ . 


२ . 


~ 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, मार्च १३, २०१८ / फाल्गुन २२, शके १ ९ ३९ 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक १३ मार्च २०१८ . 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक आरटीएस . २०१७/ प्र. क्र . ४ ९ ( अ) /१८ (र. व का .) .- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत करण्यात आलेले आणि महाराष्ट्र राज्यात अंमलात असलेले सर्व विद्यमान नियम, आदेश 
किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग यांच्या कार्यालयातील सहायक कक्ष 
अधिकारी, उच्च श्रेणी लघुलेखक , निम्न श्रेणी लघुलेखक व लिपिक-टंकलेखक पदांच्या सेवाप्रवेशाचे विनियमन करणारे पुढील नियम करीत 
आहेत 

(१ ) संक्षिप्त नाव : या नियमांना, महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकारी , उच्च श्रेणी 
लघुलेखक , निम्न श्रेणी लघुलेखक व लिपिक -टंकलेखक , ( सेवाप्रवेश) नियम , २०१८ असे संबोधण्यात यावे. 
( २ ) सदर सेवाप्रवेश नियम आजपासून अंमलात आले असल्याचे मानण्यात येईल. 

या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल, तर, 

( क ) आयोग " याचा अर्थ, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा ३१ ) याच्या कलम १३ च्या पोट-कलम १ 
अन्वये घटित केलेला राज्य सेवा हक्क आयोग , असा आहे ; 

विभाग " याचा अर्थ, भारताचे संविधान याच्या अनुच्छेद -१६६ अन्वये केलेल्या महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीला जोडलेल्या 
पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेला विभाग असा आहे 

( ग ) शासन याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन , असा आहे. 
३ . आयोगाच्या कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील नियुक्ती ही , मंत्रालयातील कोणत्याही विभागातील सहायक कक्ष 
अधिकारी हे पद धारण करणाऱ्या किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकारी पदाचे समतुल्य पद धारण करणाऱ्या 
एखाद्या योग्य व्यक्तीच्या प्रतिनियुक्तीद्वारे करण्यात येईल . 

आयोगाच्या कार्यालयातील उच्च श्रेणी लघुलेखक पदावरील नियुक्ती ही , मंत्रालयातील कोणत्याही विभागातील उच्च श्रेणी लघुलेखक 
हे पद धारण करणाऱ्या किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयातील उच्च श्रेणी लघुलेखक पदाचे समतुल्य पद धारण करणाऱ्या एखाद्या योग्य 
व्यक्तीच्या प्रतिनियुक्तीद्वारे करण्यात येईल. 

आयोगाच्या कार्यालयातील निम्न श्रेणी लघुलेखक पदावरील नियुक्ती ही , मंत्रालयातील कोणत्याही विभागातील निम्न श्रेणी लघुलेखक 
हे पद धारण करणाऱ्या किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयातील निम्न श्रेणी लघुलेखक पदाचे समतुल्य पद धारण करणाऱ्या 
व्यक्तीच्या प्रतिनियुक्तीद्वारे करण्यात येईल . 

६ . आयोगाच्या कार्यालयामधील लिपिक-टंकलेखक पदावरील नियुक्ती ही , 

( क ) ( एक ) गट ड " संवर्गामधील पद धारण करणाऱ्या आणि आयोगाच्या कार्यालयात त्या पदावर तीन पेक्षा कमी नसेल इतकी वर्षे 
नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या 


“ 


“ 


" 


४ . 


बाद्या योग्य 


“ 


आणि 


( दोन ) पदवी धारण करणाऱ्या ; आणि 

( तीन ) मराठी टंकलेखनामधील प्रती मिनीट ३० शब्दांपेक्षा किंवा इंग्रजी टंकलेखनामधील प्रती मिनीट ४० शब्दांपेक्षा कमी नसेल इतक्या 
वेगाचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या , व्यक्तींमधून ज्येष्ठतेच्या आधारे, एखाद्या योग्य व्यक्तीच्या 
पदोन्नतीद्वारे करण्यात येईल . 


किंवा 


( ख ) ज्या व्यक्तीने लिपिक -टंकलेखक या पदास पसंती दिली असेल अशा, आयोगातील गट - क मधील वाहन चालकाचे पद धारण 
केलेल्या व त्या पदावर तीन वर्षांपेक्षा कमी नाही इतकी नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या आणि खंड ( क ) च्या उप - खंड ( दोन ) व ( तीन ) मध्ये नमूद 
केलेली अर्हता धारण केलेल्या व्यक्तींमधून, योग्यतेस अधीन राहून ज्येष्ठतेच्या आधारे , एखाद्या योग्य व्यक्तीच्या स्थायी संवर्ग बदलीद्वारे करण्यात 
येईल . 


१ ९ ३ ९ 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, मार्च १३ , २०१८/ फाल्गुन २२ , शके 
लिपिक-टंकलेखक पदावर नियुक्ती केलेल्या वाहनचालकाची ज्येष्ठता ही, लिपिक -टंकलेखक पदावर त्याची नियुक्ती केल्याच्या दिनांकापासून 
निश्चित करण्यात येईल ; 


किंवा 


( ग ) मंत्रालयातील कोणत्याही विभागामधील लिपिक -टंकलेखक पद किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयातील लिपिक -टंकलेखक 
पदाचे समतुल्य पद धारण करणाऱ्या एखाद्या योग्य व्यक्तीच्या प्रतिनियुक्तीद्वारे करण्यात येईल . 

नियम ३, ४, ५ किंवा ६ यांमध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने, त्याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमांनुसार हिंदी 
व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण करण्यापासून तिला सूट मिळालेली नसेल तर , त्या व्यक्तीस 
उक्त परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल . 


७ . 


८ . 


नियम ३, ४ , ५ किंवा ६ यांमध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेली प्रत्येक व्यक्ती, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, महाराष्ट्र 
शासन यांनी वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करील. 


९ . 


राज्य सेवांसाठी प्रतिनियुक्तीबाबतचे विद्यमान नियम किंवा याबाबतीत राज्य शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले धोरण , आयोगाच्या 
कार्यालयातील नियम ३, ४, ५ व ६ यांमध्ये नमूद केलेल्या पदांवर प्रतिनियुक्तीद्वारे करण्यात येणाऱ्या नियुक्त्यांना लागू असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ध . मा . कानेड , 
शासनाचे उप सचिव. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च १३, २०१८ / फाल्गुन २२, शके १९ ३९ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 13th March 2018 . 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No.RTS . 2017/ C.R.49 ( A )/ 18 ( O and M ).— In exercise of the powers conferred by the proviso to 
article 309 of the Constitution of India , and in suppression of all existing rules, orders or instruments 
made in this behalf, and in force in the State ofMaharashtra , the Governor ofMaharashtra is hereby 
pleased to make the following Rules regulating recruitment to the posts of Assistant Section Officer , 
Higher Grade Stenographer, Lower Grade Stenographer and Clerk -typist in office of the Maharashtra 
State Right to Service Commission , namely : 

( 1 ) Short title : These rules may be called the Assistant Section Officer , Higher Grade 
Stenographer, Lower Grade Stenographer and Clerk - typist in office of the Maharashtra State Right 
to Service Commission , (Recruitment) Rules, 2018 ; 


? 


(2 ) They shall be deemed to have come into force from today . 
2. In these rules , unless the context requires otherwise , — 

( a ) “ the Commission means the Maharashtra State Right to Service Commission 
constituted under sub -section ( 1) of section 13 of theMaharashtra Right to Public Services Act, 
2015 (XXXI of 2015 ) ; 

(6 ) “ the Department ” means the Department specified in the First Schedule appended to 
the Maharashtra Government Rules of Business made under article 166 of the Constitution of 
India ; 


(c ) “ the Government ” means the Government ofMaharashtra . 


3 
: 


Appointment to the post of Assistant Section Officer in office of the Commission by deputation 
of a suitable person holding the post of Assistant Section Officer in any department in Mantralaya 
or post equivalent to the post of Assistant Section Officer in any office under the State Government. 

4 . Appointment to the post ofHigher Grade Stenographer in office of Commission by deputation 
of a suitable person holding the post of Higher Grade Stenographer in any department in Mantralaya 
or post equivalent to the post of Higher Grade Stenographer in any office under the State 
Government. 


5. Appointment to the post of Lower Grade Stenographer in office of Commission by deputation 
of a suitable person holding the post of Lower Grade Stenographer in any department in Mantralaya 
or post equivalent to the post of Lower Grade Stenographer in any office under the State 
Government. 
6. Appointment to the post of Clerk - typist in office of the Commission shall be made, - 
(a ) by promotion of suitable person on the basis of seniority from amongst persons, 

(i) holding the post in Group D cadre ; and having not less than three years regular 
service in that post in office of the Commission ; 

( ii) possess a degree ; and 

( iii) possess theGovernment Commercial Certificate or Computer Typing Certificate 
with a speed of not less than 30 words per minute in Marathi typewriting or 40 words per 
minute in English Typewriting ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मार्च १३, २०१८ / फाल्गुन २२ , शके १९ ३९ 


(6 ) by permanent cadre transfer of a suitable person on the basis of seniority subject to 
fitness from amongst the persons holding the post of Driver, Group C , in the Commission , who 
prefer the post of Clerk - Typist , having completed not less than three years of regular service on 
the post of Driver and possesses qualificationsmentioned in sub -clauses (ii) and ( iii) of clause (a ). 
The seniority of Driver appointed on the post of Clerk - Typist shall be fixed from the date of his 
appointment on the post of Clerk - Typist ; 


or 


(c ) by deputation of a suitable person holding the post of Clerk - Typist in any Department 
in Mantralaya or post equivalent to the post of Clerk - Typist in any office under the State 
Government . 


7. A person appointed to the post mentioned in rule 3 , 4 , 5 or 6 shall be required to pass the 
examinations in Hindi and Marathi languages according to the rules made by the Government in this 
behalf, unless he has already passed or has been exempted from passing those examinations. 

8. A person appointed to the post mentioned in rule 3 , 4 , 5 or 6 shall possess a certificate in 
computer operations prescribed by the Directorate of Information Technology , Government of 
Maharashtra from time to time. 


9. Existing rules regarding deputation or policy prescribed in this regard by the State 
Government, from time to time, for the State Services shall be applicable to the appointments by 
deputation to the posts mentioned in rules 3, 4 , 5 and 6 in office of the Commission . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D. M.KANED , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


